अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.र.क्र.४५/२०१५ 
(टिळकनगर पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.९५/२०१५ करण 
देव अपहरण केस), मपोका सेशन केस क्र. ६३३/२०१५ 
या न्याय प्रकरणी मा. सत्र न्यायालय, मुंबई येथील 
न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-२०१५/प्र.क्र.२१८/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- १. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१५/यू.ओ.आर.९०/डी-१४, 
दि. ४.१.२०२१. 
२. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एसपीपी-२०१५/प्र.क्र.२१८/पोल-१०,दि.२४/२/२०२१ 


शासन निर्णय :- 

गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.र.क्र.४५/२०१५ (टिळकनगर पोलीस ठाणे,गु.नो.क्र.९५/२०१५ 
करण देव अपहरण केस), मपोका PIA केस क्र. ६३३/२०१५ या न्याय प्रकरणी मा. सत्र न्यायालय, 
मुंबई या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून अँड. श्री. वैभव बगाडे यांची उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील संदर्भान्वये नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 

संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयाव्दारे अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय या शासन निणर्याव्दारे अधिक्रमित करुन 
सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

मा. सत्र न्यायालय, मुंबई 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. २५,०००/-(रुपये पंचवीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी -रु. ५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्‍त यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१५/प्र.क्र.२१८/पोळल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोळीस - (00) (१०८), राज्य 
पोलीस मुख्यालय (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा 
“ या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन 
आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ९४/२०२१/व्यय-७, दि. १०/०२/२०२१ अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२११२३०१२२९४९८२२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KISHOR SHYAMRAO 
BHALERAO 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

2. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. सह पोळीस आयुक्त (गुन्हे, पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) -१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. अँड. श्रीम. विद्या कासले, २५/२६, डी.एन.मंझिल, काँग्रेस हाऊस, व्ही.पी.रोड, मुंबई-४०० ००४. 

८. अँड.श्री. वैभव बगाडे, बी-३०५, समाजदिप को. हौ. सो.,अडूकिया रोड,एस.व्ही.मार्ग, 
कांदिवली (प), मुंबई - ४०००६७. 

९. कार्यासन अधिकारी,विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती- पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


